आरटीई अंतर्गत 24% राखीव जागांवर प्रवेशा 
देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक 
शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी रु. ६९२०.०० लक्ष 
उपलब्ध करून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आरटीई २०२४ /प्र.क्र. ९७/एसडी-१ 
चौथा मजला, विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२ 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर,२०२४ 


वाचा : 

१) शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचे क्र. आरटीई /टे-८०१/६७८/६०६२/२०२४/३३१० दि. २४.४.२०२४ 

२) शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचे क्र. प्राशिसं/को. के. प्रपू/आरटीई//टे-८०१/२०२४/३४४६ दि. ०६.०५.२०२४ 

3) शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचे क्र. प्राशिसं/को. के.प्र.पू /टे-८०१/६७८/८६७९/२०२४/३७९३ दि. २९.५.२०२४. 
४) शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचे क्र. . प्राशिसं/को. के.प्र.पू /टे-८०१/२०२४/४७७९ दि.१०.७.२०२४ 
) 
) 


५) शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचे क्र. . प्राशिसं/को. के.प्र.पू /टे-८०१/२०२४/५११० दि.२९.७.२०२४ 
६) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांका अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील PA १२ (१) (0 नुसार 
खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर संबंधीत वर्गातील विद्यार्थी संख्येच्या कमीत कमी २५% जागा 
वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. तसेच सदर अधिनियमातील कलम १२ (२) 
अन्वये आरटीई २५% अंतर्गत प्रवेशा देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य 
शासनामार्फत करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती उपरोक्त संदर्भ १ ते ५ येथील पत्रान्वये शासनास केली आहे. सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रतिपूर्तीसाठी रु. १७३.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला आहे. यास्तव, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीस 
अनुसरून आरटीई २५% प्रवेशा देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी रू. ६९२०.०० 
लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (9) (७) व कलम 
१२ (२) अन्वये केलेल्या तरतूदींच्या अनुषंगाने आरटीई २५% प्रवेशा देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक 
शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी रू. ६९२०.०० लक्ष (रूपये एकोणसत्तर कोटी २० लक्ष फक्त) इतका निधी 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई २०२४ /प्र.क्र. ९७/एसडी-१ 


२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी जिल्ह्यांनी केलेल्या वाजवी मागणीच्या प्रमाणात 
निधी वितरीत करावा. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केल्यानुसार न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने प्रतिपुर्ती करण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले 
आहेत अशा प्रकरणामध्ये प्राधान्याने निधी वितरित करण्यात यावा. उर्वरित निधीचा विनियोग सन २०२२-२३ 
आणि २०२३-२४ साठीच्या प्रतिपुर्तीसाठी करण्याकरिता करावा. 


3. शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करतांना शासन परिपत्रक दि.२१.८.२०१९ नुसार wets बाबींची 
पडताळणी करून घ्यावी. 

१. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ कायद्यांतर्गत ज्या शाळांनी 
कमीत कमी २५ टक्‍के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश दिले आहेत, अशा शाळांनी 
इ.१लीते इ. ८ वी च्या विद्यार्थ्यासाठी आकारण्यात येणा-या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल या 
पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर केलेला असावा. ज्या शाळांचे स्वत:चे संकेतस्थळ (Website) 
आहे. HM शाळांनी शुल्काचा Aalto संकेतस्थळावर देखील जाहीर केलेला असावा. 
२. शाळेने शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत आरटीई ची मान्यता प्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
सोबत जोडावे. 
३. ज्या विद्यार्थ्याना ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, असे 
विद्यार्थी संबंधीत शाळेतच शिकत असल्याची खात्री सरळ व आरटीई पोर्टल वरून करावी. 
४. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत 
विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी. तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्याच्या संख्येपेकी फक्त २५ टक्के संख्या ही 
प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. 
५. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधीळ कलम-१२ (२) 
मधील परंतूकात नमूद केल्यानुसार कोणतीही जमीन, इमारत, साधन सामग्री किंवा इतर सुविधा मोफत 
किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याच्या कारणावरून ज्या seta विशिष्ट संख्येतील बालकांना 
मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली असेल, अशा शाळा, बालकांच्या विशिष्ट संख्येच्या 
मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत. 


४. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनार्थ मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
प. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 
६. वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ-१ येथील परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार सदर 


प्रकरणी खर्च करावा यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सर्व 
जिल्हा परिषदा तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी 
आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून तसेच आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना "नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी शासनास सादर करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई २०२४ /प्र.क्र. ९७/एसडी-१ 


७. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्राप्त झालेला निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करावा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचा 

निधी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचेकडे सुपूर्द करावा. जिल्हास्तरावरील प्रलंबित मागण्यांचा आढावा घेऊन 

त्यानुसार त्यासंदर्भातील नोंदी केंद्र शासनाच्या प्रबंध पोर्टलवर नोंदवाव्यात. 

८. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, १०३, प्राथमिक 
शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१)(१९) २५ 
टक्के विद्यार्थी कोट्याकरिता शाळांना शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे (२२०२एच८७५) ३१ सहायक अनुदाने" या 
लेखाशिर्षाखाळीलळ सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 

९. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९१९ /२०२४ /व्यय -५ 

दि.२१.८.२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा २०२४०९०५१६५४३७२६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=19c6c23f510a80926e9b7ee5db23597945 2f3f9e891811 
8634069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M A H AJ A N serialNumber=1A39CEF3C157B9EEGA2ABE5779ACF233682613F 
7B9C335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2024.09.05 16:55:38 --05'30' 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 
६. मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य विधानमंडळ सचिवालय मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबई ३२ 
८. अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग मंत्रालय मुंबई ३२ 
९. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१०. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता १२ महाराष्ट्र राज्य मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई २०२४ /प्र.क्र. ९७/एसडी-१ 


१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२ महाराष्ट्र राज्य (मुंबई/नागपूर) 
१४. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१६.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), सर्व जिल्हा परिषदा 

१७. सर्व वरिष्ठ लेखा परिक्षक (शिक्षण विभाग) 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई २०२४ /प्र.क्र. ९७/एसडी-१ 


शासन निर्णय क्रमांक: आरटीई २०२४ /प्र.क्र. ९७/एसडी-१ दि. ०५ .०९.२०२४ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र.) अवमान याचिका /रिट याचिका शाळांची संख्या । प्रतिपुर्ती रक्कम ( लाखात) 
क्रमांक 

a | अवमान याचिका ३४९/२०२२ fe ५१.०८ 

२ रिट याचिका क्र. २३५०/२०२४व =| 8 ३११.०६ 
३१२९/२०२४ 

३ रिट याचिका क्र. २३६४/२०२४ १२ २९०.१८ 

४ रिट याचिका क्र. ३०९४/२०२४ २९ १३०७.२४ 

षु रिट याचिका क्र. ३१३५/२०२४ षु २०८.५८ 

& रिट याचिका क्र. 2388/2028 ७ ककत ३७.६४ 

9 रिट याचिका क्र. 2388/2028 & १३९.६४ 

८ रिट याचिका क्र. ६३०५/२०२४ ae! 23.3¢ 

९ रिट याचिका क्र. २३४९/२०२४ a १३.६७ 

aa Re याचिका क्र. ६३०५/२०२४व  । 98 ४२१.६१ 
इतर ४ याचिका 

१... | १ | रिट याचिका क्र. ६२९३/२०२४ 4 229.28 

१२ | Re याचिका क्र. ६५६४/२०२४ ६३ १२२१.३४ 

१३ । अवमान याचिका क्र. ३२६/२०२४ । २६ १६९.१६ 

१४ । रिट याचिका स्टॅम्प १५७८३ ३ ३९.१६ 

एकूण ४४१०.५९ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


